अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह संवर्गातील अधिकारी 
यांची दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम सेवा 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९५/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 

३) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९५/तुरुंग-१, दि.३०.१०.२०२३. 

४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 
पत्र क्रमांक इएसटी/सेजेसू-अधी/मका/२३-२४/कक्ष क्र.२/११४७६/२०२३,पुणे-१, 
दि.०१.१२.२०२३ 


-शासन परिपत्रक- 


गृह विभागातील कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह 


संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची संदर्भ क्रमांक ३ येथील 


परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत नोंदविलेल्या हरकती, आक्षेप विचारात घेऊन, अपर पोलीस 


महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये अधीक्षक 


मध्यवर्ती कारागृह संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत 


शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उक्त ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


३. कारागृह विभागातील अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह संवर्गाची संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात 


आलेली तात्पुरती ज्येष्ठता सूचीसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदविलेले नाहीत. विषयांकित 


प्रकरणी अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९५/तुरुंग-१ 


अन्वये कळविलेले अभिप्राय व सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन परिशिष्ट 


अ" येथील दि.०१.०१.२०२३ ची सेवा ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत आहे. सदर सेवा ज्येष्ठतासूची 


या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आली आहे. सदर अंतिम करण्यात आलेली ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित 


अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तात्काळ पाठविण्यात यावी. 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१२२८१६१५३२६१२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VINAYAK SADASHIV CHAVAN 


Vi N AYA K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3d6fb52eeb39bf3c4a0001 ceaa97736aa6fb733903 
S A D A S H lV d657c4d7b6e66cdadfd6fd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=1DB7A03BD2B7B1CF5AFDC7A4A26DC14D4 
4297 AA2B63F7493C19351A3D51630D0, cn=VINAYAK 
C H AVA N SADASHIV CHAVAN 
Date: 2023.12.28 16:14:36 +05'30' 
(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रत : १) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/ कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग,मुंबई/ 
पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य विभाग, औरंगाबाद यांना अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 
३) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९५/तुरूंग-१९ दिनांक २८ डिसेंबर, २०२३ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नाव : अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह 
२. वेतनश्रेणी री 'पीबी (१५६००-३९१०० + ग्रेडपे ७६००/-) 'एस-२५ (७८८००-२०९२००) 
३. दिनांक ०१ जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


अ. | aa संबंधित । जन्मदिनांक हि नियम नेष्ठते पैवानिवृत्ती शैक्षणिव शि 
क्र. | क्रमांक नांव पदावरील ३(२)(अ) दिनांक दिनांक अर्हता 
नियुक्‍ती नुसार 
चा मार्ग- संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 
शिका २ 3 v & & शिक काग é ९ | १०. | 
र १ | श्री.जयंत शेगा नाईक पदोन्नती | ०५.०३.१९६६ अ.ज. १८.०३.२००५ | १८.०३.२००५ | २१.०३.२०२४ बी.ए., चसि 
एम.एस.डब्ल्यु. 
२ २ श्री.शरद वामनराव पदोन्नती | २९.०५.१९६८ बि.मा.प्र. ०४.१२.२०१३ | २६.०२.२०१३ | ३१.०५.२०२६ | एल.एल.एम. दि.३१.०५.२०२२ 
खटावकर रोजी स्वेच्छानिवृत्ती 
२ ३ | श्री.बासुदेब दिगंबर बुरकुले | पदोन्नती । १५.०५.१९६६ अ.ज. २६.०२.२०१३ | २६.०२.२०१३ | ३१.०५.२०२४ एम.ए. Lee | 
¥ ४ | श्री.उमाजो तोळाराम पवार | ०१.०६.१९६६ | वि.जा.(अ) । २६.०२.२०१३ | २६.०२.२०१३ | ३१.०५.२०२४ एम.ए. [= | 
एकुण पदे- १० 
भरलेली पदे- ०४ 
रिक्‍त पदे- ०६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


